सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या 

निर्मीतीकरीता अनुदान करीता अनुदान वितरीत 

करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१९२/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६मार्च , २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१, 

दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 

२) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 

क्र. वि.प्र.वि./अंदाज/का.अनु.वि./२०२१-२२/१५०३, दि.२४.१२.२०२१. 

शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, यांना '२४१५ 

कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली '०१ पीक संवर्धन', २४१५ ००९९, या 
लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
५० टक्के प्रमाणात खालीलप्रमाणे एकुण रु. १०,६०,००,००० /- (अक्षरी रुपये दहा कोटी साठ लाख रुपये 
फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. योजना व । तपशिलवार विवरण शासन निर्णय | सन २०२१-२२या | विभागा 
क्र उद्दीष्ट क्रमांक व दिनांक आर्थिक वर्षात । कडून वितरीत 
विद्यापिठाकडून | करावयाचे 
प्रस्तावित तरतूद | अनुदान 
१ २ 3 8 दु ६ 
१ डॉ. पंजाबराव | कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि.वचंद्रपूर | शा.नि.क्र.पंदेवि- ८३४.९३ ३८६.२४ 
देशमुख कृषि | केंद्राचे बळकटीकरण १३१६/प्र.क्र.१०१/ 
विद्यापीठाला (८- ओ/७ अ 
सहायक दि.१६.०७.२०१८ 
२ अनुदान । नागपूर येथील वनस्पती संशोधन क्षेत्रीय | ज्ा.नि.क्र.पंदेवि- १६९.२० ७८.२७ 
(कार्यक्रम) | कार्यालय आणि सायंटिस्ट होमचे | १३१८/प्र.क्र.२०/ 
२४१५ ००९९ | बांधकाम करणे /७ओ 
३ ३५-भांडवली | अकोला येथे मुलींचे वस्तीगृह बांधकाम | दि.१७.०७.२०१८ २६५.६३ १२२.९ 
मत्तेच्या करणे. 
8 निर्मीती अकोला येथे मुलांचे वस्तीगृह बांधकाम २२९.४५ १०६.१४ 
करीता । करणे. 
4 अनुदान नागपूर येथीळ कृषि महाविद्यालयाचे २७७.४६ १२८.४ 
स्नातकोत्तर मुलींचे वस्तीगृह इमारत 
बांधकाम 


झासन निर्णय क्रमांकः : पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१९२/७-अ, 


नागपूर येथीळ अस्तित्वातील मुलींचे २३८.७४ ११०.४४ 
वस्तीगृहाचे दुस-या माळ्यावरील भोजन 
कक्ष/मनोरंजन कक्षासह बांधकाम करणे 
कृषि महाविद्यालय, नागपूर महाराजबाग | शा.नि.क्र.पंदेवि- २७५.८६ १२७.६१ 
सर्व्हे क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा येथे माळी | १३१८/प्र.क्र.२०/ 
ट्रेनिंगचे बांधकाम करणे. /७ओ 
दि.२७.०८.२०१८ 


एकूण २२९१.२७ १०६०.०० 


2. 


आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 


Ee) 


) 


कृषि विद्यापीठानी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी 
परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, sen योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च 
करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास 
संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, 
मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता fest आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व aria काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 
या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः : पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१९२/७-अ, 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षातर्गत 
मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अे, 
दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 
आव्यक कार्यवाही करावी. 

५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं- 
२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३ दि.१४.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०३१६१५३३५६८६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARSHA M MEHE 


(वर्षा मेहेर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

११.कक्ष अधिकारी /अवर सचिव, कार्यासन २ओ / ६अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१२.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


io. 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


